हत्तींची आवड 


एका फिल्ड शास्त्रज्ञाचे रोमांचक जीवन 
मराठी : अश्‍विनी बर्वे न 





एका घोड्याच्या उंच पाठीची कल्पना करा,जिच्या 
पत्लीकडचे आपण बघू शकत नाही. 

आता तुम्ही एका छोट्या मुलीची कल्पना करा,जी 
फक्‍त सात वर्षाची आहे. ती त्या उंच घोड्यावर 
स्वार झालरी होती, आणि जमिनीच्या खूप उंचावर 
होती.ती छोटी मुलगी होती-- सिंथिया जेन 
मॉस. 


ती घाबरत नसे. 


नसे. 














जेव्हा सिंथिया बारा वर्षाची होती, तोपर्यंत ती 
आपल्या स्वतःच्या घोड्यावर केलीवर बसून, न्यूयॉर्क 
मध्ये आपल्या घराच्या जवळ दौड मारत असे. 

सिंथिया आणि केली हरिणे आणि कोल्हांना बघत 
असे.अशा प्रकारे तिला जंगलाविषयी प्रेम वाटू लागले 


सोळा वर्षाची असतांना सिंथिया घरापासून दूर आपल्या पहिल्या 
साहस यात्रेवर निघात्री. 

दूर व्हर्जिनिया मध्ये एका शाळेत होणाऱ्या स्पर्धेत भाग 
घेण्यासाठी तिने चारशे मैलापेक्षा अधिक दक्षिणेकडे प्रवास केला. त्यात 
भाग घेणाऱ्या सगळ्या लोकांचे तिच्यासारखेच घोडेस्वारीवर प्रेम होते. 














नंतर जेव्हा सिंथियाचे कॉलेजशिक्षण 







संपत्रे तेव्हा तिला हे माहित नव्हते की, | 7९ - न... १ ४ &« 
लवकरच ती एक मोठे साहस कार्य सुरु करणार २५.५७ %8 ती. 
आहे. ती एक वैज्ञानिक होईल! 02: 00/8 /) शः | 







/ द 


जेव्हा सिंथिया एक वर्तमानपत्रात रिपोर्टरचे काम 
8. 9; करत होती, तेव्हा तिच्या मैत्रिणीने तिला आफ्रिकेतून खूप 

र 8.” पत्रं लिहिली. अफ्रीका, पृथ्वी वरील सगळ्या मोठा दसुरे 
महाद्विप आहे. 

पेनीचे पत्रं वाचून सिंथियाच्या मनात आफ्रिका 
बघण्याची इच्छा जागृत झाली. 

खूप लोक एकटे आफ्रिकेत जायला घाबरत असत. 
-्ी पण सिंथिया मॉस त्या मोठ्या महाद्वीपाला बिलकुल 
-*._ ._ घाबरली नाही. 






व स्या.“ 
तिथं पोहचल्यावर सिंथिया आफ्रिकेच्या प्रेमात पडली 
“आफ्रिकेत पोहचल्यावर एकाच आठवड्यात ती ह 
म्हणाली, “मला समजलं की मी माझ्या घरी आले आहे.” | | ऱ्ट 
सिंथिया, पूर्व आफ्रिकेच्या विस्तीर्ण मैदानामध्ये आपलं 
बाकी जीवन घालव इच्छित होती 






पण आधी तिला एक नोकरी हवी होती. सदठैवाने 
न्या ल्क सिंथियाची भेंट आफ्रिकी हत्तींचा अभ्यास करणोऱ्या एका 
' ८“ प्राणी वैज्ञानिकाशी झाली. त्यांनी तिला आफ्रिकी हत्तीचे 
. , ४८% फोटो काढायला सांगितले. आफ्रिकी हत्ती पथ्वीवर 
>«* सापडणारे सगळ्यात विशाल जीव आहेत 


८८... शडे >>> पळव्ढळ* 





4 6. - जय £” क्ट १.५४") कि. ७१. १४४ 4 
ह त. नी ही ि गे > ऱ (२ >) री 4५, क की ९ क्र व ४ प र व 


* ऱ्य र 
रि? 


श्‍ त्यांची 


कॅमेरा आहे 


आपल्याजवळ एक 
आणि तम्ही एका विशाल पार्क मध्ये आहात जि 


नसा, छिद्र आणि 
सुळे बघितले-सरळ, 


हत्तींच्या कानाच्या बाहेरच्या 


लांब 
काहींचे तर गायब 
श्‍ त्याचा ) चा 


अभ्यास केला. 


>? 


सगळीकडे हत्ती आहेत. प्रत्येक कोपऱ्यातून 


छोटे भुरे डोळे 


सिंथिया हर्त्तींना वेगवेगळे 
त्यांना 


कल्पना करा 
त्यांची सुरकतलेली कातडी 
मजबत सोंड आणि त्यांचे नरम जाडी 


तिने 
टोकदार, आणि 
झाले होते 
करायला आणि 
ओळखायल्ता शिकली. 


दिसत आहेत. 
पण 
बाजूच्या कडेला 
नागमोडी वळणाचा अभ्यास केला. 
हत्तींचे 


लांब, 



















लवकरच सिंथियाला त्या विशाल, कोमल 
प्राण्याविषयी प्रेम वाटू लागलं. तिला हत्तींच्या जंगली 
आणि धूळभरल्या घरांबद्दल प्रेम वाटू लागले. 

“ते इतके प्रभावशाली, उल्लेखनीय आणि जटिल 
प्राणी आहेत," ती म्हणाली. “मी त्यांचा अभ्यास 
करण्यासाठी आपल्रं सर्व जीवन समर्पित करेन.” 

म्हणून सिंथियाने एम्बोसली एलिफेंट रिसर्च 
प्रोजेक्ट सुरु केला. 

सिंथियाला तेव्हा माहित नव्हतं की हे कामच 

तिच्या आयष्याचे ध्येय होईल 
तिला एवढंच माहित होतं की ती हत्तींच्या 
बाबतीत अधिक जाणून घ्यायचं आहे 


तिला जाणून घ्यायचं 

होतं की हत्ती परिवाराबरोबर 
कसे राहतात. जेव्हा खूप 
पाऊस पडत असे आणि गवत 
रसदार असे तेव्हा त्यांच्या 
परिवाराचे मोठमोठे समूह होत 
असत. 

जेव्हा पाऊस कमी पडे 
आणि दुष्काळ पडत असे तेव्हा 
हे समूह एक दुसऱ्याला जिवंत 
राहण्यासाठी कशी मदत करत? 


य्क 






"॥८ 
१ 11 | (| (||| वट 
॥॥१॥॥॥॥) ॥॥॥111)1!111'1 711 ||| 11) 111211) > 
रश. 1 । । 1 । 

1) 1111111110 









कि 

आधी सारखं सिंथियाने त्यांचे फोटो घ्यायला ८9) “ 
ह 

* 


$ ॥१॥॥॥ ।|५॥ (॥!।] |||! 





सुरुवात केली. ही क 
न सिंथिया म्हणाली, “मी ते फोटो घरी आणत /॥ 
ऱ्् त्यांच्याकडे भिंगातन बँ 

असे आणि त्यांच् न लक्षपूर्वक बघत मन्त्ट) . यी 













असे. आणि सगळ्या हत्तींना त्यांच्या कानांच्या 
आधारे ओळखण्याचा प्रयत्न करत असे.” 


। अ (| ॥ 1 | । ॥]| ॥॥॥॥॥| 





शेवटी तिला ओळखू यायला लागले की 
समुहात कोण आईवडील आहेत,कोण बहीण 


॥ 


“न 


भाऊ आहेत,कोण काकू -आजी आहेत.इत्यादी. १ 
ते एक मोठं काम होतं,पण सिंथिया मॉस  । शे 


ला मोठया कामांची भीती वाटत नसे. जी 


क. । 









या दरम्यान, सिंथियाने असेम्बली नॅशनल पार्क 
मध्ये एक कायमस्वरूपी तंबू ठोकला. 


तंबू मधून आफ्रिकेचे उंच पर्वत, माउंट 
कित्रिमंजारो वर ब्फीची पसरलेली चादर दिसत असे. 


सिंथिया आपल्या लैंड रोवर गाडीमधून रोज पार्क मध्ये 
फिरत असे आणि हत्तींच्या पिल्लांना त्यांच्या सोंडेने मातीत 
खेळतांना आणि ओरडतांना पाहत असे. 


तेव्हा आई हत्तीण आपल्या मुलांचे राखण करत असे-भुकेल्या 
वाघांपासून आणि तरसापासून 


ह क ढग क 
क.” 2०.९ 


हती. *4 ४/' 2९९... र 


आणि जेव्हा मागे पडलेले हत्ती एक दुसऱ्यांना भेटत तेव्हा ते 
एकमेकांच्या शरीरावर शरीर घासत, आपल्या सोंडी एकमेकांच्या सोंडीत 
अडकवत,कान फडफडवत, आणि आपले दात एकमेकांच्या दातावर 
रगडवत आणि मग ओरडत ओरडत एक-दुसऱ्यांना अभिवादन करत. 


वचि 
क्क वै. 
क) 


ि 


पाऊस पडला नाही तरी खायत्रा अन्न आणि पाणी 
कुठे मिळेल याची ठिकाणं माहित होते. 


सिंथिया आपलत्ली विशेष आवडती हत्तीण 
'इको' कडे बघे आणि तिच्याकडून ती शिके. इंको चे 
मस्त भारदार दात होते. कल्पना करा जेव्हा ती 
सुंदर मातृवंशाची हत्तीण हळूहळू सिंथियाच्या 
गाडीकडे आली आणि तिने आपल्या सोंडेने स्पर्श 
केला.जसे की असे टकटक करून ती तिला नमस्ते 
करत आहे असे वाटे. 


सिंथियाने हळूहळू हत्ती परिवाराबद्दन अशा 
कितीतरी गोष्टी जाणून घेतल्या, ज्या इतर कोणाला 
माहित नव्हत्या. 


ज्यांची अपेक्षा आपण आपल्या सगळ्यात चांगल्या 
"ते एक-दुसऱ्याचे रक्षण करतात, ते एक- 
दुसऱ्याची काळजी घेतात, आणि एक-दुसऱ्याला 


मदत करतात.” 





"तन 


* “शि 





व्यक 





फक्‍त दहा वर्षात आफ्रिकेतले अर्धे हत्ती मारले गेले होते. 

त्या काळात दर दहाव्या मिनिटाला, जगात कमीत कमी 
एका हत्तीचा मृत्यू होत असे. 

कल्पना करा एक विशाल नर हत्ती, जो आफ्रिकेच्या 
सावाना मैदानात फिरतो आहे, घास आणि छोटी झाडे आपल्या 
सुळ्यांनी उखडत आहे आणि निळ्या विशाला आकाशाखात्री ते 
खात आहे. 


आता कल्पना करा की दुसऱ्या दिवशी तो हत्ती 
सूर्यप्रकाशाखाली मरून पडला आहे, त्याचे सुंदर दात गायब 


झाले आहेत, ज्याचा उपयोग पियानोच्या कीज, नक्षीदार 
दागिने करण्यासाठी केला जातो. 


जेव्हा सगळ्यात जुन्या हत्ती आणि हत्तीणीचे मूल्यवान 
काळजी वाटू लागली.. 

आता वडील हत्ती कोण होईल? 

हत्तींच्या पिल्लांचे रक्षण कोण करेल? 

अन्न आणि पाणी शोधण्यासाठी गुप्त जागा परिवाराला 
कोण दाखवेल? 





ईश %. 


*्त्टी 











सुरुवात केली 

ती म्हणाली हत्तीचे दात अतिशय संदर गोष्ट आहे 
जे स्वच्छ केत्रे की छान चमकतात 

पण लोक हे विसरून जातात की हस्तीदंत हा 
कधीतरी जिवंत हत्तीचा दात होता. 

त्रालची शिकारी हत्तीला त्याच्या दातासाठी मारतात. 

मग सिंधिया हत्तींचे दात काढणे अवैध आहे 
असा करार करण्याच्या विश्‍वच्या लढाईत सामील झाली. 

हा एक मोठी परिक्षाच होती, पण सिंथिया मॉस 


जानेवारी १९९०मध्ये हत्तींचे दात विकण्यावर 
प्रतिबंध 


लोकांना अजनही 
हत्तींचे दात हवे असतात, की ते त्यासाठी एका 
शांत आफ्रिकी हत्तीला मारून टाकतात. सिंथियाने 
याच्या विरुद्ध नेहमीच आपला आवाज उठवला. 











010011बयर्‍र्‍यरर्यदर्या क ावाळ्यायादाा 
पेक्षा अधिक वर्ष झाली. 

सिंथिया, जी घोड्यावर स्वार होणारी एक छोटी मुलगी होती, जिने 
गय रतिरियाक्ेिाटतय ५ याजानयायाा पद) यातरवाटा 
जीवनाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग होईल. 





८॥-५॥६५॥७रका जाळा न ताना घया गदा घात पक्त कारक ता 
सिंथियाने कधीही हत्तींचा अक््यास करणे सोडले नाही. ती जगभर भाषणातून,फिल्म मधून, लहान 
८॥॥७॥-॥0.10:वदवररायस प्रयत ियित्राचयमिळा 


6००५८) हजार पाचशे पे हत्तीचा अभ आजपर्यंत जंगली हत्तींचे "० 
(1७॥पन्स्याकयययापाशिअसययापानि्याचात दा जंगली हत्तींचे सगळ्यात मोठया काळाचे अध्ययन करण्यासाठी सिंथियाने आपले 


व्या वनिवासिसिधानायसि्किययि जीवन समर्पित केले आहे. तिने इको, इकोची पिल्लं यांच्याबद्दल सगळे काही शिकण्याचा प्रयत्न 
तर २००९ मध्ये तिने आपल्या प्रिय 'इको” चा मृत्यू सुद्धा पाहिला. केला.ज्यामुळे एम्बोसली मध्ये येणाऱ्या सगळ्या हत्तींना समजण्यास तिला मदत झाली. 





-» 'र्ज.1..4”.9. 


र » "नि क वि | 
म्य ” 
*) न्ड क प 0 ड >. हर है 
शि ००० . आंधी 























1 मॉस 


१७४/.५3४९॥॥९९|8९७॥०॥५.०)ची 








